आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत (TCS) 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाकरीता 
निधी वितरीत करणेबाबत. 
केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष (२२१० एफ ७३८) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१ / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ मार्च,२०२२. 


वाचा :- 
१) वि. वि., शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२० व दि.१४.१०.२०२१. 
2 आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०५/कार्यासन-६, 
दि.१५.०७.२०२१ व दि.२५.१०.२०२१ 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नस्ती क्र.पूरमा-३५२१/प्र.क्र. २९/आरोग्य-७. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात 


येणाऱ्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेचा सन २०२१-२२ या वर्षासाठी 


प्राप्त झालेला केंद्र हिस्सा रु.५२६७.०० लाख इतका निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधीन H.3 


अन्वये प्राप्त झाळा आहे. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सन २०२१-२२ 


या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 


आरोग्य या मुख्य लेखाशीर्षाखाली राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या योजनेंतर्गत केंद्र हिस्सा 


रु.५२६७.०० लाख इतका निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून 


खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१ / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 


(रु. लाखात) 
योजनेचे नाव | लेखाशीर्षव | बाब । सन २०२१-२२ | यापूर्वी सदर शासन 
राज्य हिस्सा मधील वितरीत । निर्णयाद्वारे वितरीत 
अर्थसंकल्पीत | तरतूद करण्यात येत 
तरतुद असलेली तरतूद 
Le | 2 3 1 ee 4 द 
राष्ट्रीय ग्रामीण | २२१० एफ ३१- १६५८३.९९ | ९५६२.५१ ५२६७.०० 
आरोग्य ७३८ सहायक 
अभियान (केंद्र हिस्सा | अनुदाने 
६० टक्के) | (वेतनेत्तर) 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.५२६७.०० लाख (अक्षरी रुपये बावन्न कोटी सदुसष्ट लाख फक्त) 
इतका निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन आदेशातील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला 
आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


६. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात 
आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
तसेच अनौपचारिक संदर्भ क्र.४८०/व्यय-१४, दि.३१.०३.२०२२ अन्वये दिलेल्या मंजुरीस अधीन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१ / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/89॥॥9.0०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३१२३२४५५६७२४ 
असा आहे. सदर आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAVINDRA D >: “9 
AUTE se ही 
(रविंद्र दि. औटे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

) मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


१०)अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

११) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२) वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-७), मंत्रालय, मुंबई 

१४) कार्यासन अधिकारी (का-८ ), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


